एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
(सीपीटीपी-७) मधील परिविक्षाधीन गट 
विकास अधिकारी, गट-अ यांना २९ 
आठवड्यांच्या गट विकास अधिकारी, 
गट-अ या पदाच्या स्वतंत्र कार्यभाराकरिता 
देण्यात आलेल्या पदस्थापनेमध्ये अंशत: 
बदल करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.११४/२०२१/आस्था-३ अ 
३ रा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ११ जुले, २०२३ 


वाचा : 
शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग समक्रमांकः दिनांक २२ जून, २०२३. 


शासन निर्णय : 


राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१९ मधून शिफारस प्राप्त ठरलेल्या तसेच एकत्रित 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत, महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ मधील १८ परिविक्षाधीन 
गट विकास अधिकारी, गट-अ यांना उपरोक्‍त वाचा मधील दिनांक २२ जून, २०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये, गट विकास अधिकारी, गट-अ पदाच्या स्वतंत्र कार्यभार प्रशिक्षणासाठी पंचायत 
समित्यांचे वाटप करण्यात आले आहेत. 


०२. तथापि, पंचायत समितीमधीळ गट विकास अधिकारी, गट -अ पदाची रिक्‍्तता/ 
प्रशासकीय कारण व विनंती इत्यादी बाबी विचारात घेऊन उपरोक्‍त वाचा मधील ग्राम विकास 
विभागाच्या दिनांक २२ जून, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात अंशत: बदल करून परिशिष्ट-अ 
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे काही परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना गट विकास अधिकारी, गट-अ पदाच्या 
स्वतंत्र कार्यभार प्रशिक्षणासाठी पंचायत समित्यांचे सुधारित वाटप करण्यात येत आहे. 


०३. उर्वरित बाबी उपरोक्त वाचा मधील दिनांक २२ जून, २०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयात नमुद केल्या प्रमाणेच राहतील. 


०४. सर्व संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी 
त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ मधील परिविक्षाधीन 
अधिकाऱ्यांना सुधारित स्वतंत्र कार्यभाराच्या पदावर रूजू होण्यासाठी त्वरीत कार्यमुक्त करावे. 
तसेच सर्व संबंधित परिविक्षाधीन अधिकारी यांनी परिशिष्ट-अ मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.११४/२०२१/आस्था-३ अ 


पदावर तात्काळ हजर होऊन स्वतंत्र कार्यभार मिळालेल्या पदाचा रूजू अहवाल संबंधित मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२३०७१११५२३११५२२० असा 


आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


URMILA 
VAIBHAV 
JOSHI 


Digitally signed by URMILA VAIBHAV JOSHI 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0a6ce46aedb9acea34c72711d852d8e2e71 
€76603f9082ea9709649c6f45dc30, 
pseudonym=04E059BEAE068888E7BA44450EA675C 
B2621COEB, 
serialNumber=713D6BDDB988B05B1CC072EBFD3A 
58E7E640EA20499573AAE08DC106AC632ADD, 
cn=URMILA VAIBHAV JOSHI 

Date: 2023.07.11 16:01:24 +05'30° 


(उर्मिला जोशी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (ग्रा.वि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुकत कार्यालय, सर्व विभाग. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 


महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे. 
संचालक, वनामती, धरमपेठ अमरावती रोड, नागपूर. 


अवर सचिव (आस्था-३), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (कार्यासन आस्था-३ अ), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.११४/२०२१/आस्था-३ अ 


शासन निर्णय क्रमांक मविसे-१०२१/प्र.क्र.११४/२०२१/आस्था-३ अ, दिनांक ११ जुले, २०२३ सोबतचे 
सहपत्र 

परिशिष्ट- अ 

एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ 

गट विकास अधिकारी, गट-अ या पदाचा सुधारित स्वतंत्र कार्यभार 


अ. परिविक्षाधीन स्व-महसुल | स्व-जिल्हा स्वतंत्र कार्यभार स्वतंत्र कार्यभार 
क्र.। अधिकाऱ्याचे नाव विभाग पदस्थापनेसाठी देण्यात । पदस्थापनेसाठी देण्यात 
आलेली पूर्वीची पंचायत | येणारी सुधारित पंचायत 
समिती समिती 
| 9 | ? 3 8 4 § 
१ | श्री.शेंडगे प्रदिप पुणे पुणे ग.वि.अ., पंचायत | ग.वि.अ., पंचायत समिती, 
रामदास समिती, नेवासा, जिल्हा | कर्जत, जिल्हा अहमदनगर 
अहमदनगर 
२ | श्री.सावंत अजिक्य पुणे पुणे ग.वि.अ., पंचायत | ग.वि.अ., पंचायत समिती, 
दत्तात्रय समिती, नेर, जिल्हा | दोडामार्ग, जिल्हा सिंधुदूर्ग 
यवतमाळ 
3 | श्री.पायघन माधव | औरंगाबाद | जालना | ग.वि.अ., पंचायत | ग.वि.अ., पंचायत समिती, 
बाबुराव समिती, देऊळगावराजा, | संग्रामपूर, जिल्हा बुलढाणा 
जिल्हा बुलढाणा 
४ | saps विवेक | नाशिक | अहमदनगर | ग.वि.अ., पंचायत | ग.वि.अ., पंचायत समिती, 
मारोतराव समिती, दोडामार्ग, | राजापूर, जिल्हा रत्नागिरी 
जिल्हा सिंधुदूर्ग 
५ | श्री.तोतेवाड wpa] औरंगाबाद | परभणी । ग.वि.अ., पंचायत | ग.वि.अ., पंचायत समिती, 


प्रकाराराव 


समिती, दिग्रज, जिल्हा 
यवतमाळ 


कारंजा, जिल्हा वाशिम 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


